मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०२२४/प्र.क्र.४८/कार्यासन ११ 
पाचवा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२४ 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१ 
२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र.अस्थायी ०२२३/प्र.क्र.२९/कार्यासन ११, दि.१४/९/२०२३ 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.२१/२/२०२४ 
४. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांचे पत्र क्र.६०१/२०२४, दि.३१/१/२०२४ 


प्रस्तावना : 

मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील ३७४ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये दि.१/९/२०२३ ते दि.२९/२/२०२४पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी 
पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही, san अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.१/३/२०२४ ते 
दि.३१/८/२०२४पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार मुख्य महानगर 
दंडाधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील ARMA नमूद केलेली ३७४ अस्थायी पदे दि.१/३/२०२४ ते दि.३१/८/२०२४या 
कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
१ सहायक प्रबंधक ०२ 
२ सहायक अधीक्षक ०७ 
३ मुख्य लिपीक 10१ | 
न्याय लिपीक ३६ 
५ दुभाषी 3६ 
& स्वीय सहायक ०८ 
लघुलेखक (उ.श्रे.) 30 
८ लघुलेखक (नि.श्रे.) १० 
९ मुख्य रोखपाल ०३ 
१० वरिष्ठ लिपीक 03 
११ मुख्य टंकलेखक ०१ 
१२ सहायक रोखपाल १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२४/प्र.क्र.४८/कार्यासन ११ 


१३ लिपिक ०१ 
१४ | eee ३९ 
१५ लिपिक टंकलेखक ७३ 
१६ वाहन चालक १२ 
१७ PTE ०२ 
१८ शिपाई 48 
१९ हमाल १४ 
२० चपराशी १० 
२१ स्वच्छक ०२ 
२२ मेहतर ०१ 
२३ उद्ववाहक ०१ 
२४ शिपाई (कंत्राटी पध्दती 03 
24 हमाल (कंत्राटी पध्दतीने) ०४ 
२६ चपराशी (कंत्राटी पध्दतीने) ०३ 
२७ प (कंत्राटी पध्दती ०३ 

एकूण पदे ३७४ 


२. यासाठी होणारा खर्च"मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान,(००) १०७ इलाखा शहर दंडाधिकारी 
न्यायालये, (००), (००) (०१) इलाखा शहर दंडाधिकारी न्यायालये (अनिवार्य) (२०१४ ०२३४)” या लेखाशीर्षातर्गत 
०१- वेतन खाली सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क, 
दि.२१/२/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२८१४३७४८७७१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
H E M A N G | AJ | T ह SL GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, नाज AND JUDICIARY 


z s0fef4908844f3{0e391754221ba7b421d28c86653344150a5e31030c791f4 
bb, postalCode=400032, st=Mahar 


SHETYE गण ल” 
(हेमांगी sez) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७) वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.कक्ष अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
८) विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्या. २३,मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


